संपादक - 
स्वप्ना कोल्हे ( नाशिक ) 


अतिथी संपादक - 
प्राबनिशा पाटील ( नाशिक ) 
इरावती सामंत पाटकर ( ऑस्ट्रेलिया ) 


सहसंपादक - 

सोनाली घाटपांडे ( पणे ) 
रेणुका रेपाळ ( अमेरिका ) 
सुरुचि नाईक ( नागपूर ) 
अनंद माने ( सोलापूर ) 
सचिन काकडे ( मुंबई ) 
अहं ब्रम्हास्मि ( पुणे ) 

नाम गुम जायेगा ( ठाणे ) 


हा विनामूल्य अंक नियमित मिळण्यासाठी तसेच सूचना,अभिप्राय,प्रतिक्रियांसाठी.. 


नेटाक्षरी 


11७|॥| |" |6४५५. 


र 
स्त्री हदयाची स्पंदनं | 
तेजोमय निशा 
इसाची मुद्रा 


1९९५ घा९९ (2 शााधा].९00 


0९-०03-२००९ 


अंक : १६ 


पाव नं३9१ 


.मी फक्त स्त्री आहे.. 


कोण मी भांडणारी आहे? 
कोण मी तंटणारी आहे? 
मी तर अस्फुट कळी 
स्वतःतच मिटणारी आहे 


वीज मी दाहणारी आहे? 
ज्वाळा मी पोळणारी आहे? 
मी तर स्थतःतच कोसळून 
भस्मात उरणारी आहे 


काय मी उर्जा आहे? 
नदी मी प्रवाही आहे? 
तेज वाटत,प्यास बुझगत 
सागरात संपणारी आहे 


मानव जन्मून पक्षिणी आहे 
आभाळात विहरुन तृणवत आहे 
अंश एका ज्योतीचा असूनही 
दिवली घेऊन शोधणारी आहे 


वादळवाऱ्यात पदराखाली 
तेज सांभाळत फिरणारी आहे 
वाळवंटातली प्याऊ बनूनही 
तहाननेली,तरसणारी आहे 


कधी असामान्यतेचा बाज सांभाळत 
दैनंदिन झिजणारी आहे 

मी एक स्त्री आहे 

मी एक स्त्रीच तर आहे 


प्रभा प्रश्नुदेसाई,चेक्नई. . 


अग्निदिव्य. . 


चौदा वर्षांच्या या वनवासात 

किती वनयास भोगावे लागले 

दंडकारण्यात सुसह्य असा 

तर सुवर्णलंकेतील असह्य असा 
कृष्ण मायावी मोहजालातही 
चारियावर शिंतोडे नाही उडाले 
पण सत्याच्या लख्ख प्रकाशासही 
लोकनिंदेचे भय झाकोळून गेले 

राज्ञ कर्तव्याचे कठोर पालन 

पतिधर्माचोच का मग विस्मरण? 

पण हे तर केवळ क्षणिक आंदोलन 

पत्नीधर्माचिचा मग त्वरित आचरण 
अभग्निदिव्याचे गदलते संदर्भ 
नित्य नवे घटनांचे अर्थ 
सीतेची कुचंबणा आजही उपेद्िगत 


अग्निदिव्य मात्र तिच्याकडून अपेक्षित 


..मेधा सकपाळ,लंडन.. 


नेटाक्षरी 


.अहं.. 


माझ्या विचारांच्या चक्रीयादळात,हे कागद वाहून जातात 
वाटा विरघळू लागतात, माझ्या उष्ण पावलांच्या दाहाने 
आकाश फाटायला लागतं,कारण मी त्यात मावत नाही 
देवही चिंतेत पडतो,जेव्हा मी कल्पना करु लागते 

मी अशक्‍क्य,मी अतर्क्य'मी आदि,मीच अंतिम.. 


स्वतःच्या गरजांसाठी,भ्रितींसाठी मला लाज वाटत नाही 

ना वाटते भिती मला,अंधाऱ्या एकठ्या रस्त्यांवरुन जाण्याची 

मी गडद, काळी,गुळगुळील,डोहातल्या कातळासारखी गार पण 
माहितीच्या जंजाळात सराईतपणे पोहतांना, मला ओठ शून्याची 
मी अशक्य,मी अतर्क्य'मी आदि,मीच अंतिम.. 


मीच असते सुंदर, मूर्ख,एक शोभिवंत बाहुली,मिरवणारी 
कधी हजार गणिते करुन,मी शक्‍्यतांना प्रचंड छळणारी 
मीच असते काम,क्रोध, मव्सर,यासनांमध्ये गुरफटणारी 
कधी हातात आलेलं सर्व सोडून मी वि रक्त,दूर पळणारी 
मी अशक्‍क्य,मी अतर्क्य'मी आदि,मीच अंतिम.. 


माझं माणसांवर प्रेम आहेही पण खरं तर आहे फक्त स्वतःयर 
काळाच्या चौथ्या मितीत गुदमरते आणि निर्वातात करते वावर 
कधी चिंता करते विश्वाची तेव्हा मीच असते व्यापून ब्रम्हांड 
जणू फक्त मला निर्मिलंय ब्रम्हाने,का मीच दिलाय त्याला जन्म 
मी अशक्य,मी अतर्क्य'मी आदि,मीच अंतिम.. 


मी स्त्री आहे,जन्मदाञ्री आणि जाणगत असण्यातलं सामर्थ्यही 
पण मीच उसळते आवेशात आव्हानांनी गाजवायला पुरुषार्थही 
मीच गोड गुलावी असते नाजूकही ठिसूळ अर्धी अपूर्णही 

पण असते पूर्णही,अतुल्य,अजिक्य,कठोर आणि एकटी 

मी अशक्य,मी अतर्क्य,मी आदि,मीच अंतिम.. 


आता होऊ नये एकाग्र वित मी,सगळेदा भस्मसात होईल 
विखुरले आदि जर,त्या महास्फोटातून नवे विश्व जन्म घोईल 
मी उर्ना,बिजांतून निद्रिस्ता,अणू रेणूत ध्यानस्थ,सूक्ष्म अन अनंत 
पण जागा होतो अहं," मी जेव्हा,होते मूर्त,उरते 'अनुश्री' फक्त 

मी अशक्‍्य,मी अतर्क्य'मी आदि,मीच अंतिम.. 


..अनुश्री वर्तकुमुंबई .. 


..मनस्वी.. 


पाडून टाक ती 

तुझ्या स्वप्नांची तूच बांधलेली कबर 
बघ स्वप्न कशी तरारुन उठतील 
गुणगुणू लागतील,डोलू लागतील 
का बांधलीस ही चौकट ? तत्वांची 
तोडून टाक 

बघ जरा बाहेर पडून 

घे एक मोकळा श्वास 

कसं हलकं वाटेल तुला 

तरी आहेतच का 

या भक्‍कम भिंती 

लादलेल्या निर्णयांच्या 

फोडून टाक 

आणि ते कुंपण 

बुरसटलेल्या रितीभातींचं 

तेही उखडून टाक 

आता लख्ख दिसू लागेल तुला 
एक नवं द्वितीज 

बघ 

तुझ्या डोळयात आलेली चमक 
मनात जागलेली स्वप्नं 

स्वप्नात झालेली पहाट 

आता प्रत्येक क्षण,प्रत्येक दिवस तुना 
आहे 

फक्त तुझा 

आणि ते क्षितीजही 

जा जग बिनधास्त 

एकदम निनधास्त 

एक मनस्वी आयुष्य 


.ऊचा घाणेकर,पुणे.. 


पाक नं २ 


"शक्तीदर्गा. 


एकटी मी,ना कुणाच्या सोबतीने रांगायचे 
धाकटी जरी,बीज मी,संकटांना ना यायचे 


बाप बंधू पुञा नवरा आजवर आधार गं 

नीच मी,अबला,अशी आजवर समजूत गं 
मनगटातील स्फुल्लिंग माझ्या मी अता चेतायचो 
धाकटी जरी,गीज मी.. 


मी लता नाही कुणाचा आधारगड शोधायला 
विद्यलता मी झळकते,विश्व सारे उजळायला 
आज अडविल जर कुणी तर आडवे घालायचे 
धाकटी जरी,बीज मी.. 


कोवळी असले तरी ना मुळी अलवार मी 
कमनीय बांध्याची अशी दोधारीची तलवार मी 
घाव जर पडला कुणावर टिधड्या ते व्हायचे 
धाकटी जरी,बीज मी.. 


आजवर जे सोसले आता नसे मंजूर ते 
भय कशाचे एकवटूनी शक्ती सारी झ्युंजते 
बुरशी चढलेल्या विचारांची भूते गाडायचे 
धाकटी जरी,यीज मी. . 


.खरांगी देव, इंदर, 


..अग्नीदिव्य. . 


ढाळलेली आसवं कधी जात नाहीत वाया 
नव्यानव्याने पालवतले झिजलेली काया 
कातळात फुटतात कसे लवलवणारे कोंब 
पुनःपुन्हा रिरिवते रे घशामधली झोंब 


पाठोपाठ चालता आले सह चारिणी होऊन 
सर्व माझे पणाला लावले काळीजमाया 


देऊन 


कुठे जाणे क्या किती सवाल विचारले नाही 
पायात कळा मेंदूत शीळा तरी कप्हणे 


कुथणे नाही 


प्राजक्ताच्या फुलांप्रमाणे आपले अंकुर जपले 


कोवळ्या मनात वीरत्य कसे घट्टपणे रोगले 
शिणून थकून चालणार नव्हती तल्लख 
त्यांची मने 

खत होऊन भक्कम केले त्यांचे पाठकणे 


दूर दूर गाव दिवे मंद मंद झाले 

जुन्या आठवणींचे ओंड के सगळे कधीच 
वाहून गेले 

वर्तमानाचा पहाड किती भरभर कोरुन 
काढला 

भविष्यात आयुष्याचा पोकळ खुळखुळा 
तेवढा उरला 


आयुष्यात अनेक आल्या तडजोडीच्या वेळा 
नाळ तोडून सोसल्या साऱ्या अपमानाच्या 
कळा 

करणे होते केले नाही याहून काही भव्य 
भूमीमाते उदरी घेई,ठरले व्यर्थची 
अग्नीदिव्य 


सई लेले,ठाणे.. 


नेटाक्षरी 


.हे सारं असय बदया.. 


हे सारं असंच बयो 

माहितेय मला 

भांडं घासता ्घ्यासता 

हात थबकतो तुझा 

पुन्हा पुन्हा 

भांड्यावर घातलेल्या नागापाशी 


ज्याच्या नावे कुंकू कोरतेस 

नित्यनेमानं कपाळावर 

त्याच्या श्ठाचं बटण शिवता शिवता 
पुढ्या ठाकाचं घालावा वाढत नाही तुला 


पण तुझं मन मोठं 

तोच ठाका दुप्पट शक्तीने घालतेस 
जणू तो सातजन्मी 

उसवच नाही 


इडापिडा ठळो म्हणत 
देवाषणाशी दिया लावतेस 
पावलांचा वेध घेत राहतेस 
सुफळ संपूर्ण कहाणीचा 


खरा शोध तुला लरी लागलाय बयो £? 
आणि मला तर आजही स्मरतंय 
पोत्यात पाय घालून पळायच्या 
अगेल्या दोघींच्या शर्यतीत 

तूच नेहमी जिकायचीस बयो ! 


..सौनाली घाटपांडे,पुणे.. 


तेव्हा मी. 


जेव्हा मी मायेनी मारली हाक 
म्हणाले जग,अशी मारु नको हाक 


जेव्हा मी मनातले बोलले सहज 
म्हणाले जग,बाजूला घे तुझे जहाज 


जेव्हा मी गेले विसरायला सगळे 
म्हणाले जगवागली अशी यात काय वेगळे 
% 


जेव्हा मी दिला सप्तरंगी इंद्रधनु 
म्हणाले जग,वेडे काळंबेरं जणू 


तेव्हा मी मनाशी बांधली गाठ 
मी सरळ दोरी माझ्या जगात आणीन 
स्वतः पहाट 


..भक्ती जागगावकरअहेगदनगर.. 


,.पिंजरा.. 


कोंडमारा होतोय माझा 

घर नावाच्या पिंजर्‍यात 

मी कोण? 

मी एक स्त्री,एक गृहिणी 

एक आई, एक पत्नी 

मान सन्मान,आदर 

सगळं आहे 

पण मला भूक लागलीये प्रेमाची 
आपुलकीच्या दोन शब्दांची 
नोकर चाकर पैसा,दागिना 
कशाचीच कमी नाही 

कमी आहे ती जिव्हाळ्याची 
आपलं म्हणणाऱ्या माणसांची 
ह्या चार भिंतींना घर म्हणायचा? 
जिथे संवाद नाहीत 

जिथे नात्यांचं अस्तित्व नाही 
जिथे वाणी आहे फक्त नाण्यांची 
जिथे भाषा आहे फक्त पैशांची 
अरे हे कसलं घर? 

हा तर नाटकाचा रंगमंच 

एक प्रयोग संपला की पडदा पडतो 
आणि मग दूसरा तिसरा 
बाहेर पडायचंय मला 

ह्या सोन्याच्या पिंजऱर्‍यातून 
कारण सोन्याचा असला तरी 
शेवटी पिंजरा तो पिंजराच 


..मंनिरी मराठे,पृणे.. 


..आरस झ्षुंबर.. 


खळ्ळकन 

लक्ष दिव्यांचं द्ुंबर निखळलं 

आणि लक्ष लक्ष काचा बिखरल्या 

प्रत्येक तुकडा चामकत होता 

प्रत्येक तुकड्यात चमकता होते अस्तित्व 
कोणाचे ? सहज डोकावून पाहिले 

धक्काच बसला 

परत परत विस्फारुन पाहिले 

प्रत्येक तुकड्यात वेगळाच चेहरा 


दुर्गा 

काली 
सीता 
अहिल्या 
तारा 
मंदोदरी 
द्रौपदी 
माधवि 
राधा 

मीरा 
रुक्मिणी 
सत्यभामा 
मनकर्णिका 
जीजा 


आणि 


अनेक रुपांत,अनेक नात्यांना 
पेलणारी,सांभाळणारी 
एक सक्षाम स्त्री 


..मुक्ता पाठ क शरर्मा,सिंगापर.. 


पान नं ३3 


कार्येषु मंत्री, करणेशु दासी 
भोज्येषू माता,शयनेषु रंभा 
- धर्मानुकूला क्षमया धरित्री 
'भार्याच षाडगुण्यवतीह दुर्लभा 

हा संस्वृत्त श्‍लोक आपल्याला किती सहजतेने स्त्रीच्या गुणांची जाणिव करुन देतो.आणि केवळ हाच कशाला ? असे अनेक 
श्लोक, ग्रंथ,कविता स्त्री ची थोरवी शतकानुशतके उगाळत आले आहेत किमान त्यामुळेच आपल्या प्रत्येकाच्या मनाच्या आरशावर हे 
- प्रतिबिंब अगदी ठासून उमटतच किंबहुना ह्यापेक्षा र्गी काही वेगळी असूच शकत नाही हे आपल्या मनाने पक्के ठरवलेले असते.वैदिक 
काळातील स्त्रीच्या मर्यादा,तिच्याकडून असलेल्या समाजाच्या अपेक्षा बऱ्याच अंशी वेगळ्या होत्या हे आपल्याला थोर विदुषी 
 गार्गी,मैत्रेयीजलिलावली इ.स्त्रियांची नावं घोता आपसूकच उमगतं .स्थतःच्या बुध्दीने आणि सामर्थ्याने अचंभित करणारी स्त्री हळूहळू 
 बुरख्याआड गेली आणि स्वतःचं अस्तित्वच विसरुन गेली.कालांतराने तर पायातील वहाणेचा दर्जा मिळालेल्या काळात तर स्त्रीला 
स्वतः माणूस असल्याचंही भान राहिलं नाही.स्त्रीच्या बोध्दिक धारेची चुणूक कळलेल्या पुरुषप्रधान समाजाने स्त्री सुरक्षितता आणि 
' घराची जबाबदारी ह्या नेड्या घालून स्त्रीला चार भितीत दडवले आणि फक्त सहनशीलतेची देवी एवढेच तिचे अस्तित्व शिल्लक ठेवले. 
परत एकदा काळाने कलाटणी घेतली आणि महर्षि कर्वेआगरकर,महात्मा फुले,राजा राम मोहन रॉय ह्यांच्या रुपाने स्त्री 
' शक्तीला जीवदान मिळाले.सतीपध्दली,जरठविवाह, केशवपन ह्या वाईट रुढीविरुध्द आरोळी उठली.स्ञ्री शिक्षणासाठी प्रयत्न सुरु झाले 
* & आणि सुठकेची,ज्ञानाची कवाडं स्त्रीसाठी पुन्हा एकवार मोकळी झाली.सावित्रीबाई फुले,डॉ, आनंदीबाई जोशी,नॅरिस्टर रानड्यांच्या पत्नी 
॥ ॥ ७ सरमाबाई,लक्ष्मीबाई टिळक अशी अनेक उदाहरणं पाहता ह्या स्त्रिया आधी स्वतःच्या मनाशी आणि मग समाजाशी लढल्या आणि 
॥/_ शिकल्या हे समजते. आज २) व्या शतकात स्त्रीचे वेगळेच रुप इंदिरा गांधी,किरण बेदी,मीरा बोरवणकर,कल्पना चावला 
-___  इस्त्रायांमधून दिसले.दहिहंडी पासून पेट्टोलपंप,इतकंच काय,चंद्रावरही स्त्रीने भरारी मारली.आणि कुठलंच क्षेत्र आज तिला 
जप अशक्‍्य,अप्राप्य राहिलं नाहीये.रूनी शिकली .परिस्थितीशी झगडली.बंड खोर ठरली पण ती यशस्वी खऱ्या अर्थाने झाली का ? आज 
र; इंडिपेडंट ह्या शब्दाखाली स्त्री काय सिध्द करु पहातेय ? आज एक एनआरआय म्हणून पाश्‍चात्य जगात पाहता पाश्चात्य जगतातील 


स्त्रिया कायमच भारतीय स्त्रीच्या तुलनेत विचारानेच नव्हे तर वागणुकीनेही अत्याधुनिक होत्या. 
11 कीन अ व 3 यी १४१५. त्यांची राहणी सिगरेट,दारु, स्वैराचार सामावलेली आहे पण अपवाद वगळाता भारतीय स्त्री ही कायम मर्यादशील,कुटूंबगव्सल ह्या 
व. . क नच व... ' 00 वि रुपात पिठ्यानपिठ्या दिसते.आज पाश्‍चात्य स्त्रीच्या विचारधारा अशा काही गोष्टींना संमती देतांना दिसत आहेत म्हणूनच लिव्ह इन 


हह» कू. ह... मळ, १७%) रिलेशनशिप इथे बर्‍याच प्रमाणात आढळते. 


..मी प्रकाशाची दूत आहे.. 


अवती भवतीच्या निनीड मिट्ट काळोखात माझं अस्तित्व 
हीच माझ्या विजयाची खुण आहे 

मी प्रकाशाची दूत आहे 

अशी शांत ज्योत परजून तेवतांना 

अंधाराने केलेले घाव दाखवायला गेले, 

तर अख्खं तिमिरायणच निर्माण होईल माझ्या शब्दातून 


पण अंधाराची गोष्ट सांगण्यासाठी 


कुटुंबसंस्था म्हणजे जनाबदारी आली.म्हणजेच हा प्रकार जबाबदारीपासून पळणे असाच होतोय.अशा रिलेशनशिप मधून सिंगल मदर 
किंवा सिंगल पॅरेंट ही संकल्पना मूळ धरतेय.हे लोण भारतातही रुजू लागलंय.स्त्रीची संमली,तिची विचारधारा बदलतेय ह्याचे काय 
परिणाम पुढे होणार आहेत ह्याचा विचार समाजाचा अत्यावश्यक घटक म्हणून स्त्रीने केलाच पाहिजे.अशी वेळ आली आहे कारण 
पाश्‍चात्य संकल्पनांचे,विचारांचे आदानप्रदान तरुण पिढीत फार सहजपणे होते. आणि ह्या खतंत्र विचारसरणीमुळे कुटृंगसंस्था 
तुटतेय,ढासळतेय.घटस्फोटाचे वाढते प्रमाण दिसतेय .खरोखरच हा स्त्रीचा उत्कर्ष ठरु शकतो का ? असा सल उरतो. 
भारतीय स्त्रीत अजूनही इतकं निराशाजनक चित्र नक्कीच नाही.आजची स्त्री शिकते,नोकरीतील आव्हाने यशस्वीपणे 
पेलते उद्योगक्षेत्रातही ती आद्याडीवर आहे .नुसतोच 
चूल आणि मूल न करता तिला कुटूंबाचा,नवऱयाचा भरभक्कम पाठिंबाही मिळू लागला आहे.असेही चित्र भारतात दिसते.स्पर्धेच्या 
जगात खतःचे पाय घट्ट रोवून स्वतःबरोबर मुलांचा व कुटूंबाचाही ती विचार करतेय कारण एक स्त्री शिकली तर कुटूंब 
उध्दरते.कारण ती उत्तम सपोर्टर असतेच.म्हणुनच प्रत्येक यशस्वी घटनेमध्ये तसेच घटनेमागे स्त्री शक्ती असते हे सर्वमान्य आहे. 
लिहायचं झालं तर हा विषय न संपणारा ग चिंतनशील आहे.पूर्वीची फक्त चूल आणि मूल करणारी स्त्री ही पुरुषाचीच 


जबाबदारी होती.आणि आज सर्व समर्थपणे पेलणारी,शिकलेली स्त्री अधिकाधिक जबाबदाऱ्यात रुतत गेली. आणि हे तिला कळलचं 


माझा जन्म झालेला नाही नाही की पुरुषाने त्याच्या जबाबदाऱ्या वाढवल्या नाहीत. 
मी प्रकाशाची दूत आहे पण, स्त्रीने मात्र स्वतःबरोबर पुरुषाच्याही जबाबदाऱ्या वाटून घोतल्या.मग ह्यात विजय कुणाचा हा प्रश्‍न उरतोच.. 
आय गुपचूप, पुण ] क्तता 
आसावरी गुपचूप, पुणे.. इरावती सामंत पाटकर 


(अतिथी संपादक) 


नाव : इरवती सामंत पाटकर 


शिक्षण : एम.ए (मराठी साहित्य),डिप्लोमा इन जर्नलिझम, साहित्य भूषण पदवी (कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान)कथ्थक विशारद 
पुरस्कार : 

9१.बेस्ट स्टुडंट ऑफ द इयर २०००-०१ (एनकेटीटी कॉलेज) 

२.राज्य पातळीवरील कथाकथन स्पर्धा पुरस्कार विजेती (माजी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर जोशींच्या ह स्ते) 
३.एकांकिका विभ्रागात सवोत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार (मुंबई युनिव्हर्सिटी) 


मी २००३ ते ०७ ह्या कालावधीत वृत्तनिवेदिका म्हणून ठाणे लोकल केबलवर कार्यरत होते.तसेच भारतात *नृत्यकथी' ह्या नृत्य वर्गाची संस्थापक य नृत्यशिक्षिका होते. 
लग्नानंतर आता ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झाले आहे.सध्या ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटचा अभ्यास करत असून सवव्हिस कॅशिअर म्हणून काम करीत आहे. 


नेटाक्षरी पाव नं४ 


८ मार्च हा दिवस महिला दिन म्हणून संपर्ण जगात साजरा केला जातो.ह्या दिनाचा विचार करतांना शहरी तशाच ग्रामीण महिला माझ्या 
नजरेसमोर येतात.एकीकडे अंतरिक्षात झेप घेणारी,क्रीडाक्षेत्रात प्राविण्य मिळवणारी,उच्चया पोलिस अधिकारी असलेली महिला आहे,सतःच्या 
हक्कांची,स्वातंत्र्याची तिला जाणीय आहे तर दूसरीकडे दुर्गम भागात राहणारी,अजूनही पाणी व सरपण यासाठी मैलोनमैल वणवण करणारी ग्रामीण 
महिला आहे.एक दारुण सत्य हे आहे की ह्या दोघींचेही शोषण विविध स्तरांकडून आज होत आहे.याचे कारण पुरुषी संस्कृतीच्या दृष्टीने त्या अजूनही 
फक्त स्त्रिया आहेत.समाजाचा यांच्याकडे पहाण्याचा दृष्टिकोण बदलेल तो सुदिन | तोच खऱ्या अर्थाने महिला दिन म्हणावा लागेल. 

समाजात महिलांचा असा एक स्तर आहे की,ज्या अनाथ,निराधार असल्याने अनेक सामाजिक संस्थांतून वाढत आहेत .झोपडीसारखे का 
असेना त्यांना स्वतःचे घर नाही,एकही नाते नाही.अशांचे संगोपन,रक्षण,पुर्नवसन करणाऱ्या अनेक सेवाभावी सामाजिक संस्था महाराष्ट्रात 
आहेत.नाशिक मधील “'आधाराश्रम' ही अशीच एक सेवाभागी संस्था आहे.ह्या संस्थेची मानद सचिव म्हणून काम करतांना अनेक चांगले वाईट 
अनुभव मला आलेत.अनेकदा फोनवर किंवा प्रत्यक्ष भेटून विचारले जाते की,घरकामासाठी म्रुलगी देता का?तेव्हा अशा लोकांना आम्हाला सांगावे 
लागते की, “ आपल्या कुटूंबातील मुलींसारख्या या मुली इथे राहतात,फरक फक्त एवढाच आहे की,ह्या गरुली एका मोठ्या" कुटूंबात वाढतात,आम्ही 
त्यांना घरकामासाठी पाठवत नाही" .त्यावर एका गृहस्थाने मला विचारले की, " मग बाहेर * दतक योजना असे कशाला लिहले आहे?तेव्हा स्वतःचे मूल 
म्हणून ॥न्यु3 | 30०9१४० ह्याला 'दतक योजना" म्हणतात .दोन वेळचे जेवण देणे म्हणजे पालन पोषण नव्हे हे त्यांना कधी समजणार? 

अनेक विवाहेच्छुक तरुण संस्थेत येतात .आजपर्यंत संस्थेतील ५४ कन्यांचे विवाह झाले आहेत.आणि आमच्या कन्या आपापल्या घरी सुखाने नांदत आहेत .आपल्या घरातील मुलींचे 
विवाह आपण ज्या पध्दतीने ठरवितो तसेच आश्रमकन्यांचे विवाह आम्ही करतो मुलाची चौकशी,घरच्यांची चौकशी,त्यांचे विचार हे पटले की,मग आमच्या कन्यांना त्यांचे मत आम्ही विचारतो 
आणि मगच विवाहाची बोलणी करतो.पण अनेकदा निराळाच अनुभव येतो.काही महि ला,त्यांच्याबरोबर एखादा पुरुण संस्थेत येतो आणि आल्याबरोबर मुली पहायला आलो आहोत.मुली दाखवा 
असे फर्मान सोडतात. एका रांगेत आम्ही मुलींना उभे करागे मग त्यातील एखाद्या मुलीला आपल्याला पसंत करता येईल अशी त्यांची समजूत असते.त्यावेळी त्यांना आम्ही आमची विवाह 
जुळविण्याची पध्दत कोणत्याही सामान्य कुटूंबातील पध्दतीसारखी कशी असते हे पटवण्याचा प्रयत्न करतो.आम्हाला स्थळ पटले तरच आम्ही पुढे पाऊल टाकतो.हे कळल्यावर त्यांच्या 
चेहऱ्यावरील भाव पाहण्यासारखे असतात.संस्थेत गाढत असल्या तरी या मुलींनाही काही भावना आहेत.स्थतःच्या भावी पतीबद्दलची त्यांची काही स्वप्ने आहेत.त्यांच्या काही अपेक्षा आहेत 
यांचा विचारही न करता एखाद्या दुकानात जाऊन चार साड्या दाखवा असे सांगावे तसे मुली दाखवा म्हणणाऱ्या समाजातील व्यक्तींची कीव करावीशी वाटते. 

समाजाने व विशेषतः सुशिक्षितांनी अशा संस्थातून वाढणाऱ्या महिलांकडे अधिक सहानुभ्रतीने पाहिले पाहिजे.आमच्या संस्थेतील तरुणी आज 
आय.टी.आय,नसिंग,कॉम्प्युटरडी.एड.,बी.ए.चे शिक्षण घेत आहेत.त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करावे आणि मग त्यांचे पुर्नगसन करावे असे आमचे धोरण असते.तेव्हा कुटुंबात वाढणाऱ्या 
आपल्या मुलींप्रमाणेच त्यांना समाजानेही सन्मानाने वागवावे असे वाटते.महिला दिनाच्या निमित्ताने या उपेक्षित महिलांकडे पहाण्याचा समाजाचा दृष्टिकोण बदलला तरी तो सुदिन म्हणावा 
लागेल. 


प्रावनेशा पाटील 
(अतिथी संपादक) 


नाव : प्रावनिशा पाटील (एम.ए., एम.फिल) 

नोकरी : ३७ वर्षे (मराठी विभ्राग प्रमुख,के.टी.एच.एम. महाविद्यालय,नाशिक) 

पुरस्कार : 

१.नागरिक शिक्षक गौरव समिती व सार्वननिक वाचनालय यांच्यातर्फे आदर्श प्राध्यापिका पुरस्कार 
२.नाशिक जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाजाचा आदर्श शिक्षिका पुरस्कार ढे । शि 
३.महिला दिन सुरक्षा कक्ष प्रथम वर्धापनदिनी सामाजिक कार्याबद्दल गौरव(माननीय आर आर पाटील ॥॥॥॥0॥6 
व आमदार छगनरावजी भ्रुजबळ ह्यांच्या हस्ते 
४.छात्रसेना विद्यार्थी संघटनेतर्फे निवृत्तीनंतर पुरस्कार ॥1॥19॥548॥.. 


डत आहय का १५॥॥0॥ ४४॥॥ 


१.शासन नियुक्त शिक्षाणमंडळ सदस्य - नाशिक महानगरपालिका 

२.महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक,उच्च माध्यमिक मराठी अभ्यास मंडळावर नियुक्ती -९वीते १२वी च्या 
मराठीच्या पुस्तकांचे संपादन 

३.पुणे विद्यापीठ मराठी अभ्यास मंडळ सदस्य 

४.पुणे विद्यापीठ सिनेट सदस्य 


॥॥॥॥॥/॥7॥1171:)0॥ 


लेखन : 

१.यशवंतराय चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापिठाच्या बी.ए.अ9्यासक्रमाच्या मराठीच्या २ पुस्तकांचे लेखन 
२.पुणे विद्यापीठ प्रथम वर्ष वाणिज्य मराठी दूरशिक्षाणाचे लेखन 

३. 'श्रध्देय' हे व्यक्तिचित्रांचे पुस्तक प्रसिध्द 

४.स्थानिक वृत्तपत्रांमधून साहित्यिक,शैक्षणिक,सामाजिक य महिलांविषयक ३०० हून अधिक लेख प्रसिध्द 
५,अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या कार्यवाह 

६.अनेक स्मरणिकांचे संपादन 


नेटाक्षरी पाक नं५ 


..तिला मात्र आपल्या समाजात मान नाही.. 


आई होण्यासारखा दुसरा मोठा सन्मान नाही 
पण जिची कूस कधीच ओली झाली नाही 
तिला मात्र आपल्या समाजात मान नाही 
तीही एक स्त्रीच ना, तिलाही भावना आहेतच ना £ 
हे कधीच कुणी समजून घेतले नाही 
आणि तिला मात्र आपल्या समाजात मान नाही 
ती तिच्या कर्तव्यात कधीच कमी पडली नाही 
तिने तिच्या जबाबदाऱ्या कधीच नाकारल्या नाहीत 
हे मात्र कुणीच पाहिलं नाही 
आणि तिला मात्र आपल्या समाजात मान नाही 
बीज अंकुरायला ओलेती जमीनच हवी 
हा तर निसर्गाचाच नियम आहे 
पण पडिक जमिनीची व्यथा कधी कुणी ऐकलीच नाही 
आणि तिला मात्र आपल्या समाजात मान नाही 
रोज रोज त्या कमतरतेची सल तिला बीचत असते 
आयुष्याच्या रगाड्यात ते विसरायचा ती प्रयत्न करत असते 
ही तिची धडपड कुणी बघितलीच नाही 
आणि तिला मात्र आपल्या समाजात मान नाही 
स्त्री संपूर्ण होते मातृत्वाने हे सत्य मीही नाकारत नाही 
पण आई होण्याआधी ती सुद्धा एक माणूसच आहे 
हे मात्र कुणाला जाणवलंच नाही 
आणि तिला मात्र आपल्या समाजात मान नाही 
महाभारत लिहीणारे त्रणीमुनी व्यास सुद्धा आपल्याला हेचा शिकवतात 
जन्म घेतला देगकीपोटी तरीही कान्हा यशोदेकडेच नांदतो 
एवढ्या महान संदर्भाची कुणाला साधी आठवणही नाही 
आणि तिला मात्र आपल्या समाजात मान नाही 
मीही अशीच एकटीच विरून जाणार ? 
माझ्यासारखं दुसरं कुणीच नसणार ? 
माझ्यासारखे डोळे नाक केस कुणाचेच नसणार ? 
माझ्या आवडी, माझ्या सवयी, माझे छंद , 
मी कोणामध्ये जोपासणार ? 
तिची ही खंत कुणी ऐकलीच नाही 
आणि तिला मात्र आपल्या समाजात मान नाही 
आभाळा एवढं मन हबं हे दुख पचवण्यासाठी 
आणि एक मोकळं प्रेमळ मन हवं तिला समजून घेण्यासाठी 
तिची ही वेडी आशा कुणापर्यंत पोचलीच नाही 
आणि तिला मात्र आपल्या समाजात मान नाही 
प्रेमाचं गर्भारपण हदयात असेल 
तर नऊ महिन्यांची सुद्धा गरज नाही 
कुशीत घेता ते अजाण बाळ 
त्या स्त्रीला समाजाचीही गरज नाही 
मनाची कवाडं जरा खुली करा रे 
जन्म मिळाला स्त्रीचा तेव्हाच ती संपूर्ण झाली रे 
आई, बहिण, पत्नी, मुलगी ही सर्व मायेचीच रुपं रे 
मी सुद्धा एक स्त्री आहे याचा आहे मला अभिमान रे 
नाभितून जुळतो आई आणि बाळातला दुवा 
एक स्त्रीच घडवू शकते विचारशील आणि संवेदनशील समाज नवा 


..भ्रारली सरमळकर, मुंबई. . 


नेटाक्षरी 


मीच होते येसुबाई,मीच होते ताराऊ 
होते मीच आनंदीबाई 
आणि मीच होते लक्ष्मीबाई 


इतके सगळे करुनही 
मी शेवटी अशीचा राहिले 


मीच उभारला राष्ट्र स्थापनेचा झेंडा 
मलाच होती चीड 

असत्याची, पराधीनतेची 

हीच कातीमी? 


अजूनही मी अशीच आहे 

स्त्री मुक्तिची आंदोलने करीत आहे 
माझ्या मुक्तीसाठी 

मीच अशी झटते आहे 

गांजलेली, रंजलेली, मी 


कुणास ठाऊक कशी 
पण उभी आहे... 


..शुभांगी सावंत,मुंबई. . 


.स्त्री शक्तिचा एक थेब मी.. 


मी लेक,मायेत वाढून तेच बीज अंगिकारलेली 
जन्माने सुख तर निरोपाने दुःख देणारी 


एक बहीण नाजूक,रक्षणाचे कक्या मागणारी 
नि तुमच्या अश्रूंचे दान स्वतःसाठी मागणारी 


मी अल्लड प्रेयसीही,निर्व्याज प्रेम करणारी 
इंद्रधनुचे रंग आयुष्यात अलगद अचूक भरणारी 


मी एक पत्नी, स्वयंपूर्ण तारी संसारासाठी वेचलेली 
सुख दुःखाचे पारडे समर्थ,तोल सांभाळत पेलणारी 


माता मी,कठोर तर कधी मातृत्याने गाते अंगाई 
वक्रदुष्टीस आडवा वार,याघालाही पाणी पाजणारी 


मी अबला,कधी सबला,हारते,हरुन जिंकावयासी 
बुध्दी,ररुप तर कधी तलवारीने रण गाजवणारी 


मी शाप,बाजार मांडूनही स्व जातीला तारणारी 
निर्लज्जपणे का असेना पण समाज सुधरवणारी 


मी सकारात्मक कधी नकारात्मक भूमिकेतलीही 
थांबा,इथे तुम्ही सर्वही आहातच की 


मी बळीही,पण ठिणगीचा मी,जरी थंड असले तरी 
धग मी अफाट,विध्यंस कणा कणात गोठवलेली 


मी एक दिशा,आशा,उषा,निशा आणि नशाही 
मी दुढ,गूढसूड मी मंथनातले अमृत नि विषही 


मी कुरुप,सुरुप,स्वरुप आणि अरुपही कधी 
मी सरखती,दुर्गारेणुका तर रणचंडिकाही कधी 


या स्त्री शक्तिचा एक थेंब मी,माझ्यामुळे हा सागर 
कशाला?हा स्त्री शक्तिचा थांग नसलेला सागरच मी 


आता शिवालाही न पचणारे विष मी 
जरी पार्वती,तरी आता फक्त नारी मी 


पण खबरदार ! लक्षात राहू द्या मंथनाचे 
आणि हो.े मंथनही मीच. विचारांचे 


तरीही मी संस्कृती जाणणारी,जपणारी,रुजवणारी 
थेंबातली ठिणगी पण चौकटिच्या आतच अजूनही मी 


..रेणुका रेपाळ,अमेरिका.. 


पान नं ६ 


मी एक स्त्री आहे. 

जाचक रुढी,समान नियम,बंधनं तोडून हाडवलेला माझा इतिहास मला 
माहितीये.अपार कष्टांच्या जोडिला संयम, माझ्यावर झालेले वार परतवण्याची ताकद माझ्या 
अणुरेणूत सामावून मी आजही टिकून आहे. 

नम्रतेने ईश्वरी शक्तीसमोर झुकून नवनिर्मिलीचे वरदान खुबीने सांभाळल माझं जीवन 
मी सुंदर बनवतेय.भविष्यकाळाची इंद्रधनुषी स्वप्ने फक्त रंगवत न बसता हातात असलेला वर्लमान 
घडवता येईल हीच उमेद माझ्या नसनसांत वहातेय. 

मला संकटांशी भिडायचंय,लढायचंय,हार मानायची नाही आणि हरले तरी जिद्दीने 
पुन्हा उभ्रं राहायचंय,जिकण्यासाठी.. 

कोण माझ्या विरुध्द आहे ? कोण माझ्या सोबत आहे ? ह्या गोष्टी माझ्यासाठी गोण. 

महत्वाचा आहे,मला माझी असलेली साथ.माझा प्राणवायु असलेला माझा 
आत्मविश्वास. 
पण,तप्त जमिनीची तृष्णा शमवणाऱ्या कृष्ण मेघमालांनाही तहान लागतेच ना ? 

खरं तर ,मनुष्यजन्मच मुळातचा खडतर आहे.त्यात फुलांच्या मार्गाची अपेक्षा करणारे 
रक्तबंबाळ होतात.तिथे स्त्रीपुरुष असा भेदभाव नसतो.ह्याची जाण असणारं माझं मन जिथं 
रंगीबेरंगी फुलांच्या सुगंधात न्हातं तिथंच अन्याया विरोधात ज्वालामुखी सारखं उसळूनही उठतं 

हरेक रंग,हरेक रुप माझं जगाला भुलवतं,लुभवतं. 
पण म्हणून मला कुणी शोभिवंत बाहुली समजण्याची घोडचुक करु नये.भावभावनांनी हुंकारणारी 
एक व्यक्ती आहे मी.आणि मला फक्त एकटीलाच यशाच्या मार्गावर पुढे जायचं नाहीये तर 
माझ्याबरोबर संपूर्ण स्त्रीजातीला पुढे न्यायचंय . 

अशा अनेक विचार प्रवाहांचा संगम असलेला हा नेटाट्षरीचा अंक. 

हा अंक करतांना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे,आजच्या स्त्रीला झालेली 
*खत्वाची' जाणीव.चूल आणि मूल ह्यांत गुरफटलेली स्त्री उंबरठ्याबाहेर 
पडली .शिकली, सवरली.तिच्याबरोबर घर दारही आत्मविश्वासाने उभं राहिलं.पुरुषांचं वर्चस्न 
असलेली नवनवीन क्षेत्रं तिनं काबीज केलीत.तुलनेने ग्रामीण स्त्रियांची तितकीशी परिस्थिती 
सुधारली नसली तरी आपल्या मुलीने शिकायं,शिक्षणासाठी शहरात राहायं,तिच्या आयुष्याला तिने 
आकार द्यावा ही बदलती मानसिकताही सुप मोलाची आहे 

शहरी भागातल्या स्त्रियांसाठी त्यामानाने हा लढा सोप्पा दिसल असला तरी 
कामकाजाच्या ठिकाणची आव्हानं, आधुनिक जीवनशैलीतून उद्‌भवलेल्या निरनिराळ्या समस्यांना 
तोंड देणेही लिला चुकत नाहीये. 

थोडक्यात,मार्ग सोप्पा नाहीचा आहे.आणि तो तसा कधी नसेलही.कधी होईल ते 
सांगता येत नाही.उम्मीद पे दुनिया कायम है..लढाई जारी रहेगी.. 


स्वप्ना कोल्हे 
(संपादक) 


,.खताशी.. 


नाहीये मी 
री. जगात पाऊल ठेवतेय 
आजवर किनाऱ्यावरुनच पाहिलीत 
घोघावती वादळं 
हेलकावती जहाजं 
आणि तटस्थ दीपस्तंभ देखील 
रेतीत घर रचले,शंख शिंपते वेचले 
,. तेळाशी धडधडती माशांची स्थंदनं ऐकली 
| परे झालं असं पुळचट जिणं 
| । किनाऱ्यावर उभ्या,गंजल्या जहजासारखं 
४ पमुद्राला आव्हान नाही दिलंय मी 
। पण,व्याला साद जरुर दिलीय 
"काल अवेळी आलेली भरी आठवते ? 
मला प्रतिसाद दिलाय त्यावे 
आता मलता निघायताच ह्वं 
जर्‌ तुमच्या डोळ्यांतल्या लाटांनी मला रोखलं 
तर मी बुडेल 
तुम्ही बांध घालायलाच हवा 
तरच मी तेल 
नोकेत एकटी असेन मी 
नोकेवाहेर असेल विशात समुद्र 
_ मला हरवू पहाणारा 
डव पहाणाजु 


1... ह] 01. 19), किक 


हा विनामूल्य अंक नियमित मिळण्यासाठी तसेच सूचना,अभिप्राय,प्रतिक्रियांसाठी.. 
॥€(९५॥घा९९€ (2४ वा].९0॥ 


नेटाक्षरी 


समाप्त 


पाननं ७ 


